पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील योजनाबाह्य 
रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० एप्रिल, २०२३. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/२४/१६३१/सन २०२३, दिनांक ०९/०३/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, पुणे यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत 
मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून CHAT करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात 
घेऊन पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्‍यातील खालील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून सन 
२००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ. प्रस्तावित रस्त्याचे नांव॑ | साखळी क्रमांक | करावयाची एकूण दर्जोन्नती 
क्र. लांबी (कि.मी) । नंतरचा क्रमांक 


हिं रा.मा. क्र.१३२ ते तांदळेवस्ती ते | 0/0 ते २/२०० | २.२०० कि.मी. ।ग्रामीण मार्ग -३५१ 
सोनारबाग मांगीर बुवा ते रा.मा. 
B.939 CaM. 


एकूण २.२०० कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (९६०६.८९६ + 2.200) 
म्हणजेच ९६०९.०९६ कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६६/नियोजन-२ 
हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०४१११२०३१५४७१८ असा आहे. 
हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ital ed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
G A N P AT S A N D | P A N DEPA ostalCode=400032, st-Maharashtra, 

25.4.2 a6383a1 2fed6cff484 

978९: 

5९५५ 507 ASSBADCE1C62B2D52FC25354CEO8SDFF, 
KAC H A R E serial IN ;30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAQESFOD 1 37FEABOBBC 


B16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Di 04.11 12:10:53 +05'30" 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 

१ 

२ 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

४) कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम (दक्षिण) विभाग, पुणे. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


~~ 


उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


~— 


६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७)रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


